दिव्यांग व्यक्‍ती हक्क अधिनियम, २०१६ नुसार सामान्य प्रशासन 
विभागाच्या अधिपत्याखाळील अपर मुख्य सचिव व निवासी 
आयुक्त, महाराष्ट्र सदन, नवी दिल्ली कार्यालयातील गट-क 
संवर्गातील “ वाहन चालक” हे पद दिव्यांगांच्या पद सुनिश्चितमधून 
वगळण्याबाबत..... 


महाराष्ट्र शासन 
सामान्य प्रशासन विभाग, 
शासन निर्णय क्रमांक : संकीर्ण-२०१९/३१/प्र.क्र.१२/२०-अ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : ०५ जुले, २०२१ 


वाचा : १) दिव्यांग व्यक्‍ती हक्क अधिनियम, २०१६ 
२) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन निर्णय, क्र.दिव्यांग- 
२०१३/प्र.क्र.३५/दि.क.२, दि.०७.१०.२०१६ 
3) केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व अधिकारीता मंत्रालय, नवी दिल्ली 
यांची दि.०४.०१.२०२१ ची अधिसूचना 
४ सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन परिपत्रक, क्र.दिव्यांग- 
२०१९/प्र.क्र.२५१/दि.क.२, दि.१२.११.२०२० 
५) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, शासन निर्णय, क्र.दिव्यांग- 
२०१९/प्र.क्र.२५१/दि.क.२, दि.०२.०२.२०२१ 
६) अपर मुख्य सचिव व निवासी आयुक्त, महाराष्ट्र सदन, नवी दिल्ली यांचे पत्र 
क्र.निआ/आस्था/२०७- ए/२०२०/३०१८,दि.१५.०२.२०२१ 
७ सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. संकीर्ण1-२०१९/३१/प्र.क्र.१२/२०-अ 
दिनांक १७.२.२०२१ 
८) अपर मुख्य सचिव व निवासी आयुक्त, महाराष्ट्र सदन, नवी दिल्ली कार्यालयाचे पत्र 
क्र.निआ/आस्था/२०७- ए/२०२०/३३६४,दि.२८.०५.२०२१ 
९) सामान्य प्रशासन विभाग, शासन निर्णय क्र. संकीर्ण-२०१९/३१/प्र.क्र.१२/२०-अ 
दिनांक ३.६.२०२१ 
qo) सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, पत्र क्र.दिव्यांग-२०२०/संकीर्ण ११/दि.क.२, 
दि.२३.०६.२०२१ 


प्रस्तावना :- 


दिव्यांग व्यक्‍ती हक्क अधिनियम, २०१६ मधील कलम ३३ नुसार दिव्यांगासाठी शासन सेवेतील पदांची पदसुनिश्चिती 
करणे आवश्यक आहे. यासाठी केंद्र शासनाने दि.०४.०१.२०२१ च्या अधिसूचनेन्वये दिव्यांगासाठी सुनिश्चित केलेल्या पदांची 
यादी केंद्र शासनाच्या www.disabilityaffairs.gov.inal संकेतस्थळावर Policy/Act/Rules-Notification येथे List of Post 
identification suitable for Persons with Benchmark Disability notified on ०४.०१.२०२१ या शिर्षाखाली प्रसिध्द केली 
आहे. याबाबत राज्य शासनाचे सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभागाने दि.०२.०२.२०२१ च्या शासन निर्णयान्वये, राज्य 
शासनाच्या आस्थापनेवरील पदे दिव्यांगासाठी सुनिश्चित करण्याबाबतच्या सूचना निर्गमित केल्या आहेत.सदर शासन 
निर्णयातील निर्देशानुसार दिनांक ३.६.२०२१ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये सामान्य प्रशासन विभागाच्या अधिपत्याखालील अपर 


पृष्ठ २ पैकी १ 


शासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण-२०१९/३१/प्र.क्र.१२/२०-अ 


मुख्य सचिव व निवासी आयुक्त, महाराष्ट्र सदन, नवी दिल्ली कार्यालयातील गट-अ ते गट-ड संवर्गातील पदे दिव्यांग प्रवर्गासाठी 
सुनिश्चित करण्यात आलेली आहेत. तसेच गट-क संवर्गातील “वाहन चालक” हे पद दिव्यांगाच्या सुनिश्चितीमधून वगळण्याबाबत 
तज्ञ समितीच्या दिनांक २१.६.२०२१ च्या बैठकीत सुचित केले आहे. 


शासन निर्णय :- 


दिव्यांग व्यक्‍ती हक्क अधिनियम, २०१६ मधील कलम ३३ नुसार केंद्र शासनाच्या सामाजिक न्याय व अधिकारीता 
मंत्रालय, नवी दिल्ली यांनी दि.०४.०१.२०२१ च्या अधिसूचनेन्वये दिव्यांगासाठी सुनिश्चित केलेल्या पदांची यादी करुन प्रसिध्द 
केलेली आहे. यामधून “वाहन चालक” हे पद दिव्यांगाच्या सुनिश्चितीमधून वगळण्याबाबत तज्ञ समितीच्या दिनांक २१.६.२०२१ 
रोजीच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला आहे. 
2. त्याप्रमाणे सामान्य प्रशासन विभागाच्या अधिपत्याखालील अपर मुख्य सचिव व निवासी आयुक्त, महाराष्ट्र सदन, नवी 
दिल्ली कार्यालयातील गट-क संवर्गातील “वाहन चालक” हे पद दिव्यांगासाठी केलेल्या पद सुनिश्चितीमधून वगळण्यात येत 
आहे. 
३. सदर झासन निर्णय, महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला 
असून त्यांचा संकेतांक क्र. २०२१०७०५१५२४५४९९०७ असा आहे. हा शासन निर्णय डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
SATISH KARBHARI 
JONDHALE 


(सतीठा जोंधळे ) 
सह सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
अपर मुख्य सचिव व निवासी आयुक्त, महाराष्ट्र सदन, नवी दिल्ली 
प्रत, 

१. मा.राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई 

२. मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

३. अपर मुख्य सचिव (सेवा), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

४. अपर मुख्य सचिव (वित्त), सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

५. प्रधान सचिव, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

६. मा.प्रधान सचिव व मुख्य राजशिष्टाचार अधिकारी, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२ 
७. मा.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन यांचे सह सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२ 

८. मा.राज्यमंत्री (साप्रवि) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

९. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र-१, मुंबई/महाराष्ट्र-२, नागपूर 

१०. महालेखापाल (लेखापरीक्षा), महाराष्ट्र-१, मुंबई/महाराष्ट्र-२, नागपूर 

११. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

१२. निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई 

१३. उप सचिव , कार्या- दि.क.२, सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१४. सामान्य प्रशासन विभाग/१९-अ, मंत्रालय, मुंबई. 
१५. निवड नस्ती 


पृष्ठ २ पैकी २ 


